महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान धुळे शहराच्या रस्ते विकास 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-नगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७(भाग-१)/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-०८ मे, २०२३ 
संदर्भ:- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. शासन निर्णयनगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 
दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 

५. नगर परिषद शासन संचालनाल यांचे क्र.नपप्रसं/नगरोत्थान/धुळे म.न.पा.रस्ते प्रस्ताव/ 
२०२३/का.७/१५१३, दिनांक ०८ मार्च, २०२३. 

६. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या 
दिनांक ११ एप्रिळ, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या 
करिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत धुळे महानगरपालिकेचा रस्ते विकास 
प्रकल्प नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता 
समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प 
मान्यता समितीने दिनांक ११ एप्रिल, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर 
प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या धुळे 
महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अक रस्त्याचे नांव कामाची मुळ 
किंमत 
प्रभाग क्रमांक ११ संत नरहरी कॉलनी, माणिकनगर मध्ये रस्ते 
रि द कश स्वाती ५००६७७६ 
डांबरीकरण व गटार करणे. 
प्रभाग क्रमांक १७ हुडको कॉलनी मधील रस्ता डांबरीकरण व गटार 
र करणे ४१६६५७० 
भे 
३ | प्रभाग क्रमांक २ तिरुपती नगर मध्ये रस्ता, गटार व कॉक्रीट करणे. ४१४३३६९ 
प्रभाग क्रमांक १ मध्ये वलवाडी रामकृष्ण मंदीर ते श्रीनगर पर्यंत डांबरी 
8 रस्ता तयार करणे ४१९३६७० 
रस्ता तयार करणे. 
ह. (an क्रमांक १ मध्ये वलवाडी रनाळकर टेलर ते भामरे सरयांच्या Rea 
$ घरापर्यंत पर्यंत डांबरीकरण fe) ० 
घरापर्यंत नकाणे रोड पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे. 
प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये सानप बिल्डींग परिसर उदय सिगाणे यांच्या 
& ARTHAS CT BIBS evr १६५९०५२ 
घराजवळ रस्ता कॉक्रीट करणे. 
७ ।प्रभागक्रमांक ९ मध्ये डबीपुरा भागात झणझणी माता मंदीर रवी काकड ते ह तकी 
व कोंदट १९०५ 
अनिल गायकवाड यांच्या घरापावेतो रस्ता कॉंक्रीट करणे. 
प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये राजु बंब यांच्या घरापासून ते गढीपावेतो (सार्वजनिक 
८ प्यावा र कसी १६६०७२८ 
शौचालय) रस्ता काँक्रीट ; 
र प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये जाकीर शोख यांच्या घरापासून ते अखतर भाई तडा 
. कॉक्रीट ४) ४) 
यांच्या घरापावेतो मिल्ल़त नगरमध्ये रस्ता कॉक्रीट करणे. 
प्रभाग क्रमांक ११ हॉटेल पंकज मागे एकता नगर मध्ये रस्ता कॉक्रीट 
शि ety ४५६००५७ 
ॅ 
प्रभाग क्रमांक २ प्रभात नगर फलक ते महालक्ष्मी पिठाची गिरणी रस्ता 
षि दाव वरवर १६८०७७७ 
डांबरीकरण करणे. 
प्रभाग क्रमांक २ भगतसिंग कॉलनी नाल्यापासून ते फलकापर्यंत 
|e eee aes ८३१०४१ 
डांबरीकरण करणे. 
प्रभाग क्रमांक २ सोमनाथ आप्पा पाटील यांच्या घरापासनू महाले सर 
रश tae eee वत कते ८३१०४१ 
यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
प्रभाग क्रमांक 2 बिलाडीरोड पिटू हटकर यांच्या घरापासनू ते गजानन 
बि यची त्या प वया १२५२२७८ 
सोनवणे यांच्या घरापर्यंत डांबरीकरण करणे. 
प्रभाग क्रमांक १९ पिंप्री भागात जुना वडजाई रोड हायवे लगत असलेला 
44 रस्ता कॉक्रीट करणे २०७६९०६ 
रस्ता काँक्रीट करणे. 


पृष्ठरपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


प्रभाग क्रमांक ७ कुमार नगर सेट्रल बँक ते समता नगर बोर्डापर्यंत कॉक्रीट 


१ १६५६०४२ 
५ गटार करणे. क 
ayy | PANT PATH 3 लाला सरदार नगर त विटा भट्टी यांना जोडणारा हाजी arr 
fe} 
लुकमान शाळेजवळ पूल तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक ३ देवपूर बस स्टॉप ते कब्रस्थान गेटपर्यंत रस्ता तयार 
१८ ety २०७६९०६ 
। 
प्रभाग क्रमांक ३ मदनी नगर बोर्डापासनू ते मुनाफ मिस्तरी ते इकबाल 
१९ fread ulcer Ueaia AS CE TAR ety २०८०१३६ 
मिस्तरी यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक ३ गौसिया नगर येथे समीर वखारजवळ नाल्यावर पुल 
80 | eet ३११०८४३ 
तयार करणे. 
गा | a क्रमांक ५ रामकृष्ण नगर, बाळासाहेब पाटील यांच्या घरापासून ते see 
. रापर्यंत कॉक्रीट fe} oO 
निलेश पाटील यांच्या घ कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
aq | TAT क्रमांक १३ मध्ये अंबिका नगर पत्रेवली मस्जिद परिसरातील रस्ते peers 
कॉक्रीट ७) ४) 
कॉक्रीट करणे. 
प्रभाग क्रमांक १३ जमीर धोबी यांचे घरापासून ते पुलापर्यंत कांक्रीट रस्ता 
२३ तयार करणे २०७६९०६ 
तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक १३ निहाल अण्णा यांचे घरापासून ते पुलापर्यंत काक्रोट 
२४ त तंत ता २०७६९०६ 
रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक १६ सर्व्हे नं. ५७९/४ अ पुंडलिक बडगुजर ते रमेश वाघ 
२५ याव्या रापर्वत की टे रस्ता तवार करणे २०७६९०६ 
यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
ae | क्रमांक १९ अमिनाबाद नूर किराणा ते जुना वडजाई रोडपर्यंत वतर 
कॉक्रीट fe} oO 
कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक ६ श्री हरी कालनी आकाडा चौधरी यांच्या घरापासून ते 
२७ | रामचंद्र शिंदे यांच्या घरापर्यंत व कॉलनीतील अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण २०७६९०६ 
करणे. 
प्रभाग क्रमांक १९ इकरा कॉलनी, राजू ठक्कर यांच्या ARTI ते 
२८ | __ खोती त्या rata कातीव रसता GIR ey २०७६९०६ 
अस्लम खाटीक यांच्या घ कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक ८ भैस को गल्ली बासित रेडियम ते नगिना मस्जिदपर्यंत 
२९ कॉक्रीट रस्ता तयार करणे २०७६९०६ 
कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
प्रभाग क्रमांक १२ रहेमत पार्क व मणियार सोसायटी येथे रस्ते काँक्रीट 
30 करणे २०७६९०६ 
र 
ग प्रभाग क्रमांक १४ फायनल प्लॉट नं. ९४ महेंद्र अग्रवाल यांच्या घरापासून क कला 
sides घरापर्यंत कॉक्रीट fe} fe} 
ते शांतीलाल बाफना यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. 
३२ | प्रभाग क्रमांक ३ इस्लामापूरा देवपूर ग.नं.४ लोंढी नाल्यावर पुल बांधणे. १९७४४६० 
ag | 2a क्रमांक ३ मध्ये YAS भाई यांच्या घरासमोर रस्ता काक्रोट करणे व तात 
अंदरवाली मस्जिद चौक येथे कॉक्रीटीकरण करणे. 
एकुण रुपये | ८०५९५६८७ 
Add GST १८% १४५०७२२४ 
Labour Insurance ५८७८२७ 


पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


Royalty Charges ८9६७७७६ 
Material Testing Charges ४७००२३० | 
Third Party for Bridge ९८७०४ 
Total ९७१३६२४८ 
Say Rs. ९.७१ Cr. 
a eee कार्यादेश दिनांका 
ल्प पूर्ण करण्याचा धी 
पासून १२ महिने 
०२. धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
राज्य शासनामार्फत । नागरी स्थानिक स्वराज्य 
व नागरी स्थानिक योजनेची aaa agar oes | शतती त्या wares 
HH. | a aie मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या ae at 
किंमतीच्या 9०%) किंमतीच्या ३०%) 
ee २ ३ 8 दु 
is धुळे रु. ९.७१ रु. ६.७९७ रु. २.९१३ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार धुळे महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास 


प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 

१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन धुळे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक 


अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱया वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 


1) बंधनकारक सुधारणा :- 


१. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात महानगरपालिकेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू 
नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 
२. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


४. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, fecha नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 
करणे आव्यक राहिल. 


पृष्ठरपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


टु. 


ID) 


संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 
पुनर्मुल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते 
पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


, संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील 
वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९० % या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा GAT 
त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य 


जलसंचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती 
कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा 
(Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व 
कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्या 
प्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिश्याचा 


निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या 
१५ व्या वित्त आयोगाच्या serait सांगड (Convergence) घालणे आवश्‍यक 


पृष्ठरपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


टु. 


राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर 
बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची 
रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा 
हप्ता वितरीत केला जाईल. 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनाल यामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास 
प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 


राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर 
प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या हिळ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल 
त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिइड्याची रक्‍कम प्रदान करावी. 
यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ 
येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य 
कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा 
त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर 
स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य 
संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१. 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा धुळे महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, धुळे महानगरपालिका यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठरपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


४. 


टु. 


सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 
या प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मलनि:स्सारण अश्या कामांसाठी पुन्हा खोदावे 
लागणार नाहीत अशा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, 
सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात 
आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍त यांची 
राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची 


खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


« महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, 


अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी झासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी 
एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तद्‌नंतरच 
दुसर्‍या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


ae 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी 
“राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण” 
(एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता 


केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 


पृष्ठरपैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती - 


१. 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत saa ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने ं सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 


नमूद केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आव्यक कार्यवाही करणे महानगरपालिकेवर 
बंधनकारक राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शार्ती :- 


१, 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या 
करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शातींची पूर्तता 


करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०५०८१६४५०२०५२५ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


CANDGE ४५५७ क 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठरपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.२२७/नवि-३३ 


४. अपर मुख्यसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
११. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१४. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 

१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठरपैकी९ 


